सन २०२१-२२ मध्ये कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (117५ 
Pulses) सह अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी दुस-या 
हप्त्याचा ₹ १२९.६३ लाख निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०९/४अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, 2022 
संदर्भ:- 
१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-ओ,दि.१९/०४/२०१७ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-ओ, दि.०४/११/२०२० 
कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No./1-22020-NFSM, Dated: 04/05/2021. 
8. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र No.NFSM/Extn-1/AAP 21-22/F.No.01/21/15361,f¢.019/04/2029 . 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र/१विप्र .राअसुअप्रक्र/वाकृआ/.१२/मान्यता.प्र/१/१८९३९, दि.१६२/०५/१ 
६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No. 2-17/2021-NFSM (FTS:E-97270), Dated: 16/06/2021 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३७/४-अ, दि.२४/०६/२०२१ 
८. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.२०-२७/२०१७-॥$॥॥ (09 -७),.दि.२८/०६/२०२१ 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/२१३४६/२०२१, 
दि.०६/०७/२०२१ 
१०. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
११. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०९/४ओ, दि.२९/१२/२०२१ 
१२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्यासन-६, दि.३१/०३/२०२२ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. १६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता या 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses व कडधान्य बियाणे मिनिकीट सह) ₹ २२४८४.०० लाख 
इतक्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यास दिनांक २४/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


Av A) 


केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.२८/०६/२०२२ च्या पत्रान्वये अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ करिता 
अन्नधान्य पिकांकरीता (TRFA Pulses सह) पहिल्या हप्त्यापोटी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्याचा 
₹३००.१६ लाख निधी वितरीत केला आहे. त्याप्रमाणे सदर अभियानातंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा पहिल्या 
हप्त्याचा एकूण रु.५००.२८ लाख (ha हिस्सा रु.३००.१६--राज्य हिस्सा रु.२००.१२) निधी संदर्भाकित 
दि.२९/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. 


सन २०२१-२२ करिता केंद्र शासनाने तीन्ही प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (15. 
Pulses सह) दुस-या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ £93.99 लाख निधी दि.११/०३/२०२२ रोजी पिकनिहाय 
वितरीत केलेला आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजनेतंर्गत निधी वितरण प्रक्रिया 
व निधी देखरेखीकरिता PrMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०९/४ओ 


अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजना SNA मार्क करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या 
मागणीप्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता दुस-या हप्त्याचा या अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (15. 
Pulses सह) प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ ७७.७८ लाख व राज्य हिस्याचा ₹ ५१.८५ लाख असा एकूण 
₹ १२९.६३ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२१-२२ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
(TRFA Pulses सह) अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी दुस-या हप्त्याचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण 
₹१२९.६३ लाख (रुपये एक कोटी एकोणतीस लाख त्रेसष्ट हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये 
आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


रु(रु.लाख) 

अ. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
क्र. | अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (६०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 
hee कडधान्य ३४.८१ २३.२१० 
२ । TRFA Pulses १०.१३ ६.७५० 
३ | भरडधान्य ५.८४ ३.८९० 
४ | पौष्टिक तृणधान्य २७.०० १८.००० 

एकूण ७७.७८ ५१.८५ 

एकूण एकंदर १२९.६३ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा ₹७७.७८ लाख 
(GUM लाख अडठ्डयाहत्तर हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा ₹५१.८५ लाख (एक्कावन लाख 
पंच्याऐंशी हजार फक्त) फक्त निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(09) (२१) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न | (०१ (२२) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ५५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०९/४ओ 


3. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 


षु प 


प्रतिः- 


कजे कु. त. कळ 


आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र. 
१ आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे । आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹१२९.६३ 
लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीवर जिल्हा निहाय खर्चाची मर्यादा 
निश्चित करावी. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
४१९/व्यय-१४, दि.३१/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे . 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२३०९५७९९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2022.03.31 23:11:59 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (आदिवासी), आदिवासी विकास विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०९/४ओ 


qo. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


